सन 2023 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : जपुती-२०२०/प्र.क्र.१२०/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर,२०२३. 


पहा : या विभागाची समक्रमांकाची दिनांक १८ जानेवारी,२०२३ चे शासन परिपत्रक 
शुध्दीपत्रक:- 


सन २०२३ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक 
१८ जानेवारी, २०२३ चे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रक अधिक्रमित करुन वीर बाल दिवसया 
थोर व्यक्तींच्या जयंतीचा समावेश करुन दिनांक १८ जानेवारी, २०२३ अन्वये परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 
२. दिनांक १८ जानेवारी,२०२३ च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अ.क्र. ४३ येथे खालीलप्रमाणे 
नमूद करण्यात आले आहे. 


अ.क्र. जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस | वार गीय महिना व दिवस| कार्यक्रमाचे स्वरुप 


४३. | वीर बाल दिवस । २६ डिसेंबर,२०२२ णं ०५ पौष, शके १९४५ | याबाबतच्या सूचना यथावकाडा 
कळविण्यात येतील. 


त्याऐवजी आता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. | जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व दिवस | वार भारतीयमहिनाव ८ कार्यक्रमाचे स्वरुप 


४३. । वीरबाल दिवस । २६ डिसेंबर,२०२३ | मंगळवाऱ| ०५ पौष, शके १९४५ । प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात वीर बाल दिवस यांचा जयंती कार्यक्रम दिनांक २६ डिसेंबर,२०२३ रोजी आयोजित करण्याबाबत आवश्यक 
त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२९१६२२०१८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ROSHAN! DINESH MN ocOVERNMENT OF MAHAR पा 


-5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376755d 
e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659CCB1 
3144AF609F03226E90BAOC, cn=ROSHANI DINESH KADAM PATIL. 


Date: 2023.11.29 16:22:17 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
उप सचिव 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जपुती-२०२०/प्र.क्र.१२०/२९, 


. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) / (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अ.मु.स.(प्र.सु.,र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


७. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 


qo, 
११. 
१२. 
१३: 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४), यांना माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 

निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


